RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक २०( ३) ] 


गुरुवार , एप्रिल १६ , २०१५ / चैत्र २६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६. ०० 


A 


असाधारण क्रमांक ७२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहायक उपक्रम ( खास उपबंध) अधिनियम , १९५८. 
___ क्रमांक बीआरयू . २०१० / प्र.क्र . ६३९ /१० /उद्योग -१० . - महाराष्ट्र सहायक उपक्रम ( खास उपबंध ) अधिनियम ( १९५८ चा ९६ ) कलम ३ आणि 
कलम ४ चे पोट- कलम ( १) खंड ( अ) उप खंड ( चार) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( अ ) असे घोषित करीत आहे की , बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून ज्याला राज्य शासनाने सिकॉम यांचेमार्फत 
रुपये २, ७५, ०० , ००० ( रुपये दोन कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त ) चे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे त्या मे. वाडीलाल डेअरी इंटरनॅशनल लिमिटेड, 
प्रशासकीय कार्यालय, गुल मंजिल, पहिला मजला, १४ , दशरथलाल जोशी रोड, विलेपार्ले ( प.), मुंबई ४०० ०५६ ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय व 
कारखाना प्लॉट नं . एम -१३, तारापूर एमआयडीसी, नवापूर रोड, बोईसर , जि . ठाणे ४०१ ५०६ येथे आहेत . ( ज्याला यात यापुढे “ सहायक 
उपक्रम ” म्हणून संबोधण्यात आले आहे .) त्याला बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून महाराष्ट्र सहायक उपक्रम ( खास उपबंध ) अधिनियम , 
१९५८ अन्वये दिनांक १६ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक १५ एप्रिल २०१६ रोजी संपणाऱ्या ( दोन्ही दिवस धरून ) एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी “ सहायक उपक्रम ” म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 

____ ( ब) असे निदेश देत आहे की , उक्त सहायक उपक्रमाच्या संबंधात आणि उक्त सहायक उपक्रम पुढील एक वर्षाच्या ज्या 
कालावधीत “ सहायक उपक्रम ” म्हणून चालू राहणार आहे त्या दिनांक १६ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक १५ एप्रिल 
२०१६ रोजी संपणाऱ्या ( दोन्ही दिवस धरून ) एक वर्षाच्या कालावधीच्या संबंधात उपार्जित किंवा संपादित होणारे कोणतेही हक्क , 
विशेषाधिकार, बंधने किंवा दायित्वे [ उक्त उपक्रमाच्या कामगारांसाठी, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम , १९५२ 
( १९५२ चा १९ ) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , उपजिविका व 
नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १९७५ ( १९७५ चा महा . १६ ) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या देय रकमा आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धीत 
कर अधिनियम , २००२ ( महाराष्ट्र IX २००५ अन्वये पत्करलेली कोणतीही दायित्वे ) ], अन्वये उपार्जित अथवा पत्करलेली कोणतीही बंधने 
किंवा दायित्वे खेरीज करून आणि जी बंधने किंवा दायित्वे दिनांक १६ एप्रिल २०१५ च्या पूर्वी उपार्जित अथवा पत्करलेली असतील त्यांच्या 
अंमलबजावणीसाठी असलेली कोणतीही उपाययोजना निलंबित केली जाईल आणि कोणतेही न्यायालय , न्यायाधिकरण, अधिकारी किंवा 
प्राधिकरण यांच्यापुढे असलेली त्यांच्या संबंधातील सर्व कार्यवाही स्थगित केली जाईल . 


भाग एक - ल - ७२ - १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, एप्रिल १६, २०१५ / चैत्र २६, शके १९३७ 
तथापि , सहायक उपक्रमाची संपादित अथवा उपार्जित असणारे खालील प्रकरणातील कोणतेही हक्क , विशेषाधिकार, बंधने किंवा दायित्वे हे 
सहायक उपक्रम घोषित करण्यापूर्वीप्रमाणेच राहतील आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली कोणतीही अस्तित्वातील उपाययोजना कायम 
राहील. तसेच, त्यासंदर्भातील न्यायालये, प्राधिकरणे, अधिकारी किंवा प्राधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे स्थगित ठेवली जाणार 
नाहीत . जसे , 

(१ ) सहायक उपक्रमाकडे असलेले केंद्र शासनाच्या कोणत्याही विभागाचेकिंवा वित्तीय संस्थेचे अनुदान किंवा उपार्जित असलेली 
कर्जेकिंवा वसुलीयोग्य विविध देय रकमा . 

( २) राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँक , खाजगी बँक इत्यादींकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली. 
( ३) कोणत्याही केंद्रीय कायद्याखालील असलेल्या वसुलीसंबंधातील देणी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय देगांवकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, एप्रिल १६, २०१५ / चैत्र २६, शके १९३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS ) ACT , 1958 . 

No. BRU . 2010 /C . R .639 / 10 /Ind. 10 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 3 and sub - clause (iv ) of clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra 
Relief Undertakings (Special Provisions) Act (XCVI of 1958 ) , the Government of Maharashtra 
hereby , 

( a ) declares that, the industrial undertaking called “ Messers Vadilal Dairy 
International Limited ” , having its administrative office at Gul Manzil , 1st Floor , 14 , 
Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West ), Mumbai 400 056 having its registered office and 
factory at Plot No. M - 13 , Tarapur M . I. D . C , Navapur Road , Boisar , Dist. Thane 401 506 
(hereinafter referred to as " the said relief undertaking” ), to which the financial assistance 
of Rs. 2 ,75 , 00 , 000 (Rupees Two crore seventy five lakhs only ) has been provided by the 
Government of Maharashtra through State Industrial and Investment Corporation of 
Maharashtra Limited , (SICOM ) shall, for a period of one year commencing on the 16th 
April 2015 and ending on the 15th April 2016 (both days inclusive ), be conducted to serve 
as a measure of preventing unemployment; and 

(6 ) directs that, in relation to the said relief undertaking and in respect of the said 
period of one year commencing on the 16th April 2015 and ending on the 15th April 2016 
(both days inclusive ), for which the said relief undertaking continues as such , any rights , 
privileges , obligations or liabilities [ except the obligations or liabilities incurred in favour 
of workmen of the said relief undertaking, the dues of Employees State Insurance 
Corporation and any liabilities incurred under the Employees Provident Fund and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah .XLI of 1966 ), the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and 
Employments Act , 1975 (Mah . XVI of 1975 ) and the Maharashtra Value Added Tax Act , 
2002 (Mah . IX of 2005 )], accrued or incurred before the 16th April 2015 and any remedy for 
the enforcement thereof shall be suspended and all proceedings relating thereto pending 
before any court, tribunal, officer or authority , shall be stayed : 

Provided that , in following cases, any rights , privileges, obligations or liabilities accrued or 
incurred by the said relief undertaking before it was declared as a relief undertaking and the 
remedy for the enforcement thereof shall not be suspended and all proceedings relating thereto 
pending before any court , tribunal, officer or authority shall not be stayed , namely : 

(i) where the said relief undertaking has availed any subsidy or incurred loan from any 
Department of the Central Government or financial institution or where it is mandatory to 
recover various dues; 

( ii) for the recovery of installments of loan availed from any nationalized bank , 
Co -operative bank or private bank ; or 

( iii ) for recovery of dues under any Central Legislation . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY DEGAONKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


